मा. राज्यमंत्री महोदयांना शासकीय 
निवासस्थानाचे वाटप करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५२०/प्र.क्र.२५२/२३-अ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०३ नोव्हेंबर, २०२०. 


वाचा:- (१) शासन निर्णय क्रमांकः- शानिवा-१५१९/प्र.क्र.३६०/२३-अ, दि.३ जानेवारी, २०२०. 
(२) शासन निर्णय क्रमांकः -शानिवा-१५२०/प्र.क्र.२५२/२३-अ, दि.२९ सप्टेंबर,२०२०. 


शासन निर्णय : 


श्री.संजय बनसोडे,मा.राज्यमंत्री (पर्यावरण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता,सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक 
उपक्रम), रोजगार हमी,भूकंप पुनर्वसन,संसदीय कार्ये) यांना चर्चगेट येथील "सुनिती-१" या शासकीय निवासस्थानाचे 
वाटप करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 


२. सन्माननीय राज्यमंत्री महोदयांनी पदावरुन मुक्‍त झाल्यानंतर त्यांना वाटप केलेले निवासस्थान पंधरा 
दिवसांच्या कालावधीत रिक्‍त करुन देणे बंधनकारक राहील. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून, त्याचा संकेतांक २०२०११०३११३८२७०६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | . 
Sanjana Pradeep = 


tration 
7531 
१7७८७५13१6890७4र्श 
ho pae code 
Ds 


(सं. प्र. खोपडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई- ४०० ००६. 

२. सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

३. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

४. संबंधित मा. राज्यमंत्री महोदय, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

५. सर्व मा. मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

६. मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 

७. मा. उपाध्यक्ष विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४०००३२. 

८. मा. सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 
९. मा. उप सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४०००३२. 
१०. मा. विरोधी पक्षनेता, (विधान सभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४००३२. 
११. मा. विरोधी पक्षनेता. (विधान परिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 
१२. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 

१३. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५२०/प्र.क्र.२५२/२३-अ 


१४. 
१६५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१०. 
२०. 
२१. 


२२. 
23. 
२४. 
२५. 
२६. 


प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 

सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

कार्यकारी अभियंता (सा.बां), इलाखा शहर विभाग, बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मुंबई- ४००००१. 

उप अभियंता , पश्चिम (सा.बां) उप विभाग, मलबार हिल, मुंबई- ४००००६. 


उप अभियंता , दक्षिण (सा.बां.)उप विभाग, एम.टी.डी.सी. कार्यालयासमोर, मुंबई- ४०००२०. 


उप अभियंता , मध्य (सा.बां)उप विभाग, वरळी, मुंबई - Yoo ०१८. 
सामान्य प्रशासन विभाग/का.क्र.१८, २१, २२ व ३१ (राजशिष्टाचार). 
निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


